महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप-१२२१/प्र.क्र.२२(भाग-४/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे दि.३०.०८.२०२२ चे आदेडा 
आदेठा 


संदर्भाधीन दि.३०.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री.रो.शि.सोनवणे, सहायक कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग 
यांना सन २०२०-२१ या निवडसूची वर्षामध्ये कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 8-१७ : 
रु. ४७६००-१५११००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदस्थापना पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभागात करण्यात आली होती. सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करुन त्यांची 
सुधारीत पदस्थापना वित्त विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन दि.३०.०८.२०२२ रोजीच्या आदेशातील अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील. तसेच हे 
Beal तत्काळ अंमलात येतील. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१५१७२१२४०७ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
G AJ A N A N ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=8a5b973b0795ae988a7005050/9180a8021798a5cled4 
Tada8a72725a47baf0, postalCode=4000: arash 
54B1 1B CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD6 
59E360F73B682D6B6FCCBBAECF, cn=GAJANAN BHIMRAO 
Date: 2022.10.20 15:20:40 +05'30 
(71. PY. गुरव) 
अवर सचिव, HERTS शासन 
> 
प्रति | ते 9 


श्री. रो.शि.सोनवणे, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/पर्यटन व सांस्कृति कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 

४) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब /संग्रहार्थ. 


